राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१७- 
१८ मधील प्राप्त अनुदानातून आरसीएच व 
आरआय कार्यक्रमाची उद्दिष्ट साधण्यासाठी 
लेबर केस कार्ड छपाईकरीता प्रशासकीय 
मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०२१ ९/प्र.क्र. १६७/ आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १५ मार्च, २०१९. 


वाचा :- 

१) अतिरिक्त संचालक (आरोग्य सेवा), कुटुंब कल्याण, माताबाल संगोपन व शालेय आरोग्य, 
पुणे यांच्याकडीळ पत्र क्र.राकुकका/कक्ष 9od/ECL लेबर कार्डसाठी प्रशासकीय 
मान्यताकरीता/ १११८४-८६, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१९. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.प्रशामा-२०१७/प्र.क्र.३४९/आरोग्य-७, 
दिनांक २८ सप्टेंबर, २०१७. 


प्रस्तावना :- 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ मधील प्राप्त अनुदानातून आरोग्य संस्थेत 


होणाऱ्या सर्व प्रसुतीच्या नोंदी ठेवण्याकरीता लेबर केस कार्ड छपाईकरीता प्रशासकीय मान्यता 


मिळण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात आरसीएच व आरआय 


कार्यक्रमाची उद्दिष्ट साध्य करण्याकरीता आरोग्य संस्थेत होणाऱ्या सर्व प्रसुतीच्या नोंदी 


ठेवण्याकरीता FMR Code 8.१०.७.१ अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या रु.५७३.१३ लक्ष अनुदान राखीव 


ठेवण्यात आले होते. सदर अनुदानातून लेबर केस कार्ड व इतर छपाईकरीता रक्‍कम रु.१११.८५ 


लक्ष इतक्या रकमेच्या निविदा प्रक्रियेकरीता शासनस्तरावरुन दि.२८/०९/२०१७ रोजीच्या 


निर्णयातील अनुक्रमांक ५ नूसार सदर बाबीच्या छपाईकरीता प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१६७/आरोग्य -७ 


होती. तथापि, सदर छपाईसाठीची निविदा प्रक्रिया काही तांत्रिक कारणास्तव अद्यापही पूर्ण झालेली 


नाही. 


सदर छपाईसाठीच्या प्रशासकीय मान्यतेची वैधता दि.२७/०९/२०१८ रोजी संपुष्टात आलेली 


आहे. नवीन शासकीय खरेदी धोरणानूसार पुढील खरेदी प्रक्रिया करण्यास्तव सुधारित प्रशासकीय 


मान्यतेची आवश्‍यकता असल्याने सदर प्रकरणी लेबर केस कार्ड या बाबींच्या छपाईकरीता 


Prema मान्यता मिळण्याबाबत अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), कुटुंब कल्याण, 


माताबाल संगोपन व शालेय आरोग्य, पुणे यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानूसार सदर प्रकरणी नव्याने 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचा तपशिल 


पुढीलप्रमाणे आहे :- 
अ.क्र. अनुदानाचा तपशिल खरेदी/ छपाई प्रस्ताव 
1 As per 2017-18 PIP Printing of Labour Case 
FMR Code B.10.7.1 Cards Approx. Printing Cost 


Printing of MCP Cards, Safe | Rs.108.74 Lakhs 
Motherhood Booklets etc. Amt.573.13 
Lakhs. Committed for Year 2018-19 


उपरोक्त लेबर केस HS छपाईबाबत खाळील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे :- 


१) 


सदर छपाईची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


सदरहू छपाई साहित्याचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक fafyest (technical specification) 
संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. 
तसेच, सदर तांत्रिक fa year (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला 
फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या बाबींच्या 
तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची 
राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/माग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१६७/आरोग्य -७ 


३. 


१०) 


करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 
& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 
आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 


सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मंजूर सन २०१७-१८ नुसार 
पीआयपी मध्ये उपलब्ध असलेल्या FMR Code 8.10.7.1 नूसार उपलब्ध असलेल्या व सन 
२०१८-१९ साठी कमिटेड ठेवण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (cve 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १० येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवर्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा 


अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई व संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


आणि सदरहू कार्यक्रम राबविणाऱ्या कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१६७/आरोग्य -७ 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 


१७ एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन 


मधील अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच 


विकत घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानूसार 


सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. 201903151228036417 असा आहे. 


सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


NILESH र 
MADHUKAR जन. 
FALAKE creNLESH MADHUKARFALAKE 0 
(निलेश फाळके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत:- 

१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

३) अतिरिक्‍त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 

४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 

५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक/ सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FW मार्फत) 

८) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


